केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२४-२५ 

“व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
अनुसुचित जाती उपयोजना घटकांतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/भाग-१/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 


-O 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक 09.08.2028. 

वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४. 

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१ (५८)/२०२४-पीटी व 

इ., दिनांक ११.०७.२०२४. 

४. सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.९/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दिनांक ०६.०८.२०२४ 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 

क्रमांक :- कक्ष-१/सी/यो/प्र.क्र. १/व्या.प्र/९७/२०२४-२५, दिनांक ०५.०९.२०२४. 


AN A) 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ करीता “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत केंद्र 
शासनाने संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये पेंच, मेळघाट, बोर, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ 
व्याघ्र प्रकल्पांच्या विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र 
उपयोजन अंतर्गत रु. ६४९५.२७ लक्ष रक्कमेचा वार्षिक VATA अहवाल मंजूर केला आहे. 
२. त्यानुसार केंद्र शासनाने रु. ८९८.३१८० प्रथम हप्ता मंजूर केला असून त्या अनुरुप राज्य हिस्सा रु. 
७२५.५०० लक्ष असा एकूण रु. १६२३.८१८लक्ष निधी वितरीत करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर शासन निर्णयान्वये “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत संदर्भ क्रमांक ३ च्या केंद्र 
शासनाच्या पत्रान्वये पेंच, मेळघाट, बोर, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ व्याघ्र प्रकल्पांच्या 
विकासात्मक कामांकरीता अनुसुचित जाती उपयोजना घटकाकरीता MH २५५ अंतर्गत रु. ६०.३१०२ लक्ष व MH 
२५३ अंतर्गत रु. ५६.५७१ लक्ष निधी संबंधित योजनेच्या SNA खात्यामध्ये वळती करण्यास परवानगी देण्यात येत 
आहे. तदनंतर सदर जमा होणारी रक्‍कम व SNA खात्यातील शिल्लक रक्‍कम मिळून MH २५५ अंतर्गत रु. 
८६.४०६५ लक्ष TMH २५३ अंतर्गत रु. ७५.९७५२५ लक्ष निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/भाग-१/फ-१ 


(रु. लाखात) 


Single Nodal Agency (SNA) चा तपशिल 


SNA खात्यामध्ये वळती 


करावयाची रक्‍कम (रु. लाखात) 


Centre Code and Scheme Name - Project Tiger & 
Elephant (8949) 

MH Code- MH 244 

Project Tiger (Non-Recurring) 

SNA Code - MHNG0009G283 

SNA Account No - 80892402990 


६०.३१०२ 


Centre Code and Scheme Name - Project Tiger & 
Elephant (8949) 

MH Code- = MH 243 

Project Tiger (Recurring) 

SNA Code - MHNGoo09& 232 

SNA Account No - 808198083033 


५.५७४ 


3) केंद्र शासनाने दिलेल्या मंजूरीनुसार सोबत जोडलेल्या AeA नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र 
हिस्स्यांतर्गत (अनुसुचित जाती उपयोजना घटक) SNA खात्यात जमा केलेली व SNA खात्यात 
शिल्लक या शिर्षातर्गत दर्डाविलेलळी अखर्चित रक्‍कम रु. ४५.५००६ लक्ष खर्च करण्यास देखील 


परवानगी देण्यात येत आहे. 


आ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या 
तपञीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 


असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


इ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

ई) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 

उ) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- 
अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४, वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक : अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ व सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक :- बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.९/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ०.०८.२०२४ चे काटेकोर 


पालन करावे. 


२. सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत 


असून त्यांचा DDO Code ४६०१०००७६१ असा आहे. 


३. सदर शासन निर्णय सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- बीयुडी- 
२०२४/प्र.क्र.९/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ०६.०८.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे असे 


नमूद करणे अपेक्षित होते. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/भाग-१/फ-१ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१६४२४९६९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK VIJAY Ete 0 नीती ct cma 
HOSHING us 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर / पश्चिम, मुंबई. 
५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
८. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 
९. उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 
१०. कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
११. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१२. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/भाग-१/फ-१ 


शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/भाग-१/फ-१, दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
Budget Head 39-Grants-in-aid Balance in SNA 
२४०६ ७८९१ ३६.१८६२ १५.६५७८ 
२४०६ ASO २४.१२४० १०.४३८५ 
एकूण ६०.३१०२ २६.०९६३ 
२४०६ AS WY २८.२८५८ ९ .७०२० 
२४०६ ASE २८.२८५२ ९.७०२२३ 
एकूण ५६.५७१० १९.४०४३ 
एकूण एकंदर ११६.८८१२ ४५.५००६ 


aRkRKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


